ऑगस्ट - सप्टेंबर 2029 या कालावधीत 
शेवगांव, जि. अहमदनगर या तालुक्‍यात 
अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पुर 
परिस्थितीमुळे नदीकाठच्या बाधित लोंकाच्या 
व्यवस्थेवर केलेल्या खर्चाच्या अनुषंगाने निधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
झासन निर्णय क्र. सीएलएस-२०२४/प्र.क्र.१७९/म-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
१४ वा माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, 
दि.१३ मे, २०१५. 
२) उप आयुकत (महसूल), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक यांचे 
पत्र क्र./मशा/कार्या/२/नै.आ./२०२४/ज-३, दि.१३/०३/२०२४. 
प्रस्तावना :- 


राज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्‍तींना मदत देण्याकरीता 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये “केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (597 / NDRF) 
निकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्त व्यक्‍तींना सन २०१५ ते सन 
२०२२ या कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदतीचे दर व निकष” लागू करण्यात आले आहेत. 

सदरहू शासन निर्णयातील परिशिष्टात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) व राष्ट्रीय 
आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) मधून सुधारित बाबी व निकषानुसार देण्यात येणारे अर्थसहाय्य 
यामधील मुद्या sh.3 येथील RELIEF MEASURES मदत कार्य मध्ये अ) आपत्तीमध्ये मदत 
छावणीमध्ये आश्रय घेतलेल्या व्यक्‍तींकरीता तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था, अन्नधान्य, कपडे, 
औषधोपचार इत्यादीकरीता तरतुद करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२१ मध्ये शोवगांव, जि. अहमदनगर या तालुक्‍यात ऑगस्ट-सप्टेंबर मध्ये मोठया 
प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याने नदीकाठच्या गावामध्ये पुर परिस्थितीमुळे बाधीत झालेल्या 
अंदाजित १५० लोकांची अजिंक्य लॉन्समध्ये दि.३१/०८/२०२१ ते दि.२१/०९/२०२१ या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलळएस-२०२४/प्र.क्र.१७९/म-३ 


कालावधीतील दोन वेळचा चहा, नास्ता व जेवणाची व्यवस्था तहसिलदार, शेवगांव यांचेकडून 
करण्यात आली होती. सदर व्यवस्थेवर केलेल्या खर्चासाठी रु.६.०० लक्ष (अक्षरी रुपये सहा 
लक्ष) इतकी रक्‍कम अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या प्रकरणी सर्व 
बाबी विचारात घेवून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 

शेवगांव, जि. अहमदनगर या तालुक्यात दि.३१/०८/२०२१ ते दि.२१/०९/२०२१ या 
कालावधीत अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पुर परिस्थितीमुळे नदीकाठच्या गावामध्ये बाधीत 
झालेल्या १५० लोकांची राहण्याची/जेवणाची तात्पुरती व्यवस्था तहसिलदार, शेवगांव 
यांचेमार्फत अजिक्य लॉन्समध्ये करण्यात आली होती. सदर तात्पुरत्या व्यवस्थेपोटी झालेल्या 
खर्चाकरीता रु.६.०० लक्ष (अक्षरी रुपये सहा लक्ष) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास याद्वारे शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. कक्ष अधिकारी (म-११ यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पित वितरण प्रणाळीवर वितरीत 
करावा. 
४. याबाबतचा खर्च, मागणी क्र. सी-६, मुख्य लेखाशीर्ष २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या 
निवारणासाठी सहाय्य, ०२, पूर, चक्रीवादळे इ, १०१, अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या मानकांनुसार खर्च, (९१) (०२) राहत केंद्रामध्ये निवारा, अन्न, Ta, sige इ. 
चा पुरवठा (अनिवार्य), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२४५ ०२१७) या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा 
आणि त्याच लेखाशिर्षांखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. सदर प्रकरणी खर्चाचे पत्रक विहित कालमर्यादेत न चुकता महसूल व वन विभागास 
प्राप्त होईल याची विभागीय आयुक्‍त, नाशिक व जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी दक्षता 
घ्यावी. 
६. नियंत्रक अधिकारी यांनी मदतीची रक्‍कम विनाविलंब संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद 
केलेल्या सूचनांनुसार संबंधितांना तात्काळ वितरीत करावी. अनुदान वाटपासंबंधीचे उपयोगीता 
प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ पाठविण्यात यावे. तसेच खर्चाचा मेळ महालेखापाल यांनी 
नोंदविलेल्या खर्चाशी घेण्यात यावा व महालेखापालाच्या ताळमेळ प्रमाणपत्रासह विनियोजन 
लेखे शासनाकडे तात्काळ पाठवावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलळएस-२०२४/प्र.क्र.१७९/म-३ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९१३१११०१८८३१९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SANJAY JAYRAM ००00000000 ० 


2.5.4.20=0499fc5d7e388de7a10d303d048c7ab3e4aaf97e3f5733c079F5 
84506fbfaae7, postal 
serialNumbs 


KUDAVE on" 
(संजय Psd) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 

२) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

३) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

४) महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

५) प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
७ कक्ष अधिकारी (ब-१/ म-११), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (म-३), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


